मत्स्य व्यवसायाकरीता तलाव/ जलाशय 
ठेक्याने देण्यासाठी सुधारीत धोरण......... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२ 
दिनांक : २२ फ़ेब्रुवारी, २०१९ 


वाचा:- १)शासन निर्णय क्रमांक : कृषि व पदुम विभाग क्र .मत्स्यवि २०१४/प्र.क्र.९/पदुम १३, 

दि.२६ जून,२०१४ 

२) शासन पत्र क्र.मत्स्यवि-१२१४/प्र.क्र.१०१/पदुम १३, दिनांक १६ मे, २०१६ 

३) शासन परिपत्रक क्र.मत्स्यवि-२०१४/प्र.क्र.१/भाग १/पदुम १३,दिनांक १७ मे, २०१६. 

४) शासन निर्णय क्रमांक : कृषि व पदुम विभाग क्र .मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३, 
दि.३० जून,२०१७ 

५) शासन निर्णय क्रमांक : कृषि व पदुम विभाग क्र .मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३, 
दि.०४ ऑक्टोबर, २०१७ 

६) शासन पत्र क्र.मत्स्यवि-२०१६/प्र.क्र.१७१/भाग १/पदुम १३,दिनांक २० जुन, २०१८. 


प्रस्तावना - 

प्रथिनेयुक्त खादयपदार्थात मासे हा seas महत्वाचा घटक आहे त्यादृष्टीने राज्यातील 
मत्स्योत्पादन वाढीस लागून प्रथिने उपलब्धतेत वाढ व्हावी यासाठी मत्स्यव्यवसाय विभाग सतत 
प्रयत्नशील आहे. राज्यामध्ये उपलब्ध असळेला जलसाठा व भूजलाडायीन क्षेत्रामध्ये मासेमारीसाठी 
मोठया प्रमाणावर असलेला वाव लक्षात घेऊन सहकारी संस्थां व खाजगी उदयोगांच्या सहकार्याने 
पारंपारिक मच्छिमारांच्या हितासाठी ग्रामीण रोजगार निर्मितीतून वाढीव मत्स्योत्पादन घेण्यासाठी शासन 
निर्णय दिनांक २६/०६/२०१४ निर्गमित करण्यात आला होता. सदर शासन निर्णयातील काही मुद्दयांना 
अनुलक्षून काही लोकप्रतिनिधी/मच्छिमार संघटना यांनी सदर धोरणामध्ये सुधारणा करण्याबाबत विविध 
स्तरावर निवेदने दिली. सदर प्राप्त निवेदनाच्या अनुषंगाने दिनांक २६/६/२०१४ च्या शासन निर्णयास 
शासन पत्र क्र. मत्स्यवि १२१४/ प्र.क्र.१०१/ पदुम १३, दि. १६/०५/२०१६ अन्वये स्थगिती देण्यात आली. 
तसेच रिट याचिका क्रमांक ५२२८/२०१५ प्रकरणी मा. उच्च न्यायालय खंडपीठ नागपूर यांनी स्वयंस्पष्ट 
पारदर्शक धोरण निश्चित करण्याचे निर्देश दिले होते, शासनाकडे प्राप्त झालेली निवेदने या अनुषंगाने 
तलाव ठेका धोरणात सुधारणा करण्यासाठी शासनाने दिनांक १७.०५.२०१६ च्या आदेझान्वये डॉ. 
चंद्रप्रकाश मुख्यझास््रज्ञ केंद्रीय मत्स्यकी शिक्षण संस्था मुंबई यांचे अध्यक्षतेखाली, समिती नेमली होती. 
सदर समितीने दिनांक २१ डिसेंबर २०१६ रोजी आपला अहवाल झासनास सादर केला असून, सदर 
समितीने शासनास एकूण १९ शिफारसी केल्या आहेत. चंद्रप्रकाश समितीच्या शिफारसी तसेच 
लोकप्रतिनिधी/मच्छिमार संघटना यांची मागणी व रिट याचिका क्र.५२२८/२०१५ मधील निर्देश तसेच 
मा. उच्च न्यायालय, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल रिट याचिका क्र. १२५१८/२०१६ प्रकरणी दि. 
३०/०६/२०१७ पर्यंत धोरण निश्चित करण्याबाबत दिलेले 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


निर्देश विचारात घेऊन संदर्भाधिन तसेच तलाव ठेक्याशी संबंधित सर्व शासन निर्णय अधिक्रमित 
करुन शासन निर्णय दिनांक ३०/०६/२०१७ निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर धोरणामध्ये सुधारणा 
करण्याबाबत शासन निर्णय दि. ०४, ऑक्टोबर, २०१७ अन्वये तलाव ठेक्याने देण्याच्या शासन निर्णयाची 
वस्तुस्थिती जन्य पडताळणी करण्यासाठी मा. मंत्री (पदुम) यांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत समितीच्या 
शिफ़ारशी व विविध स्तरावरुन प्राप्त निवेदने तसेच मा. उच्च न्यायालय, मुंबई खंडपीठ नागपूर येथे 
दाखल जनहित याचिका क्र. ४८/२०१७ व ३२/२०१८ मधील मा. उच्च न्यायालयाने दिलेले निर्देश 
विचारात घेऊन व झासन निर्णयास संदर्भ क्र. ५ अन्वये दिलेली स्थगिती उठविण्यात येऊन राज्यात 
सुधारित तलाव ठेका धोरण लागू करण्याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: - 


शासन या निर्णयाव्दारे पूर्वीची तळाव ठेका विषयक शासन निर्णय अधिक्रमित करुन 
खालीलप्रमाणे सुधारित तळाव ठेका धोरण निश्चित करण्यास मान्यता देत आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक ५ 
अन्वये दिलेली स्थगिती उठविण्यात येत आहे. मत्स्यव्यवसाय विभागातंर्गत येणाऱ्या STATA त्यांच्या 
जलक्षेत्रानुसार म्हणजे ५०० हेक्‍टर पर्यंत, ५०० ते १००० हेक्टरपर्यंत व १००० हेक्टरवरील याप्रमाणे तीन 
गट करण्यात आले आहेत. या जलक्षेत्रानासार जलसंपदा विभागाने निर्मित केलेल्या व मत्स्यव्यवसाय 
विभागाकडे मासेमारी हक्क हस्तांतरीत केलेल्या TSR खालीलप्रमाणे जळाशय/तलावात 
मासेमारी करण्याकरिता ठेका देण्याबाबत या शासन निर्णयाद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदरशझासन निर्णय हा आदिवासी क्षेत्रातील अनुसूचित केलेल्या गावांमधील ग्रामपंचायती अंतर्गत 
येणाऱ्या १०० हेक्टर GAS जलाशय/गांव तलावांमध्ये मासेमारी करण्यासाठी लागू होणार नाही. 


३. यापुढे तलाव ठेकेदार म्हणजे तलाव ठेक्याने घेणारी मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था/ 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ/ मच्छीमार /मत्स्यसंवर्धक असे समजण्यात यावे. 


४. मासेमारी ठेका कालावधी हा १ जुले ते ३० जून असा गणण्यात यावा व त्यास मत्स्यव्यवसाय वर्ष 
असे यापुढे संबोधण्यात यावे. 
५. ASMA SRA ठेका कालावधी हा ५ वर्ष इतका राहील. 


६. मासेमारीचे कार्यक्षेत्र हे संबंधित संस्था ज्या तलावावर/जलाठायावर नोंदणी/निर्धारण 
(नोंदणीकृत) झालेली आहे त्या तलाव/जळलाऱायापुरते मर्यादित राहिल. 


७. ठेका घेण्यापूर्वी संबंधित ठेकेदाराने आपले अद्यावत लेखा परिक्षण अहवाल (उदाहरणार्थ:- जून 
२०१९ पर्यंत ठेके निश्चित करताना सन २०१८-१९ चा लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त झाला नसल्यास 
लगतच्या वर्षाचा म्हणजे सन २०१७-१८ चा लेखापरिक्षण अहवाल) तलाव ठेका समितीस सादर करणे 
बंधनकारक राहिल. या सर्वाची पडताळणी करुनच तलाव ठेका समितीने पुढील कार्यवाही करणे 
बंधनकारक राहील. १००० हेक्टर वरील जलाडयावर स्थापन झालेली संस्था ही ३ वर्षे जुनी असावी व 
३ वर्षाचा लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. 


पृष्ठ १६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


८. मच्छीमार संस्था/ मच्छीमार संघ यांनी प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण करुन दरवर्षी त्यांचे प्रमाणपत्र 
संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवर्षी ३० जूनपर्यंत सादर करणे आवश्‍यक 
राहील. 


९. जलाशय/तलाव ठेका करारनामा करताना संबंधित मच्छीमार संस्था/ मच्छीमार संघ यांनी 
स्थानिक मच्छीमारांना/सभासदांना रोजगार मिळेल अशी अट नमूद आहे याची खात्री करण्याची 
जबाबदारी संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहिल. 


१०. संबंधित ठेकेदाराने मासेमारीबाबत दैनंदिन तपशिल ठेवणे बंधनकारक velo तसेच 
मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ यांनी सभासदांमार्फत केलेल्या 
मासेमारीबाबत आवड्यक ते सर्व अभिलेख ठेवणे बंधनकारक राहील. 


११. जलाठय/तलाव ठेका धोरणातील तरतुदी या महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाकडे 
हस्तांतरीत केलेल्या ASA! सुध्दा लागु राहतील. तथापि, सदर महामंडळ हे स्वायत्त संस्था 
असल्याने Gare / तलाव यांच्याकरीता आकारण्यात येणारी न्युनतम तळाव ठेका रक्‍कम 
महामंडळाच्या धोरणानुसार ठरवण्याची मुभा राहील. महामंडळास खाजगी, सार्वजनिक सहभागाने 
प्रकल्प राबवयाचा झाल्यास अशा प्रकल्पांना शासनाची पुर्व परवानगी घेणे बंधनकारक राहील. 


१२. जलक्षेत्रनिहाय तलाव/जलाठडाय मासेमारी करण्याकरिता ठेक्याने देणे. 

जलक्षेत्राची खालीलप्रमाणे तीन गटात विभागणी करण्यात येत आहे. त्या गटानुसारच 
तलाव/जलाडाय SHIM देण्यात येतील. 

(अ) ५०० हेक्‍टर पर्यंत 

(ब) ५०० हेक्‍टर ते १००० हेक्‍टर 

(क) १००० हेक्‍टर वरील 


१३. तलाव ठेका देण्याची कार्यपध्दती:- 
१) जलक्षेत्र ५०० हेक्‍टर TATA Toad AHR - 

(अ) जलक्षेत्र ५०० हेक्‍टर पर्यंतचे तलाव/जलाडशाय ह्यासाठी ठेका रक्‍कम विनाशुल्क राहिल. 

(ब) तलाव/जलाऱशयावर केवळ एक संस्था नोंदणी/निर्धारण (नोंदणीकृत) झालेली असल्यास 
सदर संस्थेस पात्रतेच्या निकषानुसार तलावाचा ठेका देण्यात येईल. 

(क) मात्र तळाव/जलाशयावर एकापेक्षा अधिक संस्था नोंदणी/निर्धारण (नोंदणीकृत) झाल्या 
असल्यास त्या सर्व संस्थांना विनाशुल्क मासेमारी ठेका देण्यात येईल. नोंदणी / निर्धारण (नोंदणीकृत) 
झालेल्या मच्छीमार सहकारी संस्था मार्फ़त वार्षिक इष्टतम मत्स्यबोटुकली संचयन व अनुषंगीक 
बाबीकरीता समप्रमाणात जबाबदार राहतील. वार्षिक इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणुक / संचयनाची 
आगाऊ रक्कम सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांच्याकडे जमा करण्यात यावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


(ड) ५०० हेक्‍टर पर्यंतच्या तलाव/जलाझऱयावर नोंदणी/निर्धारण (नोंदणीकृत) झालेल्या 
संस्थांनी तलावाचा ठेका न घेतल्यास सदर तलाव जाहिर लिलावाव्दारे संबंधित जिल्हयातील 
नोंदणीकृत संस्थांना मासेमारीसाठी CRIM देण्यात येईल. 

(इ) सदर तलाव/जलाऱय जिल्हयातील कोणत्याही संस्थेने जाहिर लिलावाद्वारे ठेक्याने न 
घेतल्यास सदर तलाव ठेका जाहिर ई- निविदेने ठेक्याने देण्यात येईल . 

(ई) एखादया तळलाव/जलाडायावर कोणतीही मच्छीमार सहकारी संस्था नोंदणी/निर्धारण 
(नोंदणीकृत) ASA नसेल तर sat तलावांबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 


२) जलक्षेत्र Yoo ते १००० हेक्‍टर पर्यंतचे तलाव/जलाडाय - 

(अ) तलाव/जलाठायावर केवळ एक संस्था नोंदणी झालेली असल्यास सदर जलाडाय संबंधित 
जिल्हयातील नोंदणीकृत संस्थेला रु. ६००/- प्रती हेक्‍टर प्रमाणे किंवा तलाव ठेका धोरण झासन निर्णय 
दि. २६/०६/२०१४ मधील नमुद तलाव ठेका रक्‍कम आकारणीच्या सुत्रानुसार ठेक्याची रक्‍कम यापैकी 
जी कमी असेल ती रक्‍कम आकारण्यात येईल. 

(ब) मात्र तलाव/जलाठायावर एकापेक्षा अधिक संस्था नोंदणी झाल्या असल्यास त्या संस्थांमध्ये 
न्यूनतम ठेकापेक्षा अधिकतम बोली रक्‍कम बोलणा-या मच्छीमार सहकारी संस्थेस लिलाव पध्दतीने 
मासेमारी ठेका देण्यात येईल. 

(क) तलाव/जलाडायावर नोंदणी झालेल्या संस्थांनी तलावाचा ठेका न घेतल्यास सदर जलाशय 
जाहिर लिलावाव्दारे संबंधित जिल्हयातील नोंदणीकृत संस्थाना / संघाना मासेमारीसाठी ठेक्याने 
देण्यात येईल. 

(ड) सदर तलाव/जलाऱय जिल्हयातील कोणत्याही संस्थेने जाहिर लिलावाद्वारे ठेक्याने न 
घेतल्यास Vs ठेका जाहिर निविदेने SHIM देण्यात येईल. 

(इ) एखादया तलाव/जलाऱशयावर कोणतीही मच्छीमार सहकारी संस्था नोदंणीकृत झालेली 
नसेल तर अशा तलावांबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 


३) जलक्षेत्र १००० हेक्टर वरील जलाठाय- 

(अ) जलाशयावर केवळ एक संस्था नोंदणी झालेली असल्यास सदर जलाडाय संबंधित 
जिल्हयातील नोंदणीकृत संस्थेला रु. ९००/- प्रती हेक्‍टर प्रमाणे किंवा तलाव ठेका धोरण झासन निर्णय 
दि. २६/०६/२०१४ मधील नमुद तलाव ठेका रक्‍कम आकारणीच्या सुत्रानुसार ठेक्याची रक्‍कम यापैकी 
जी कमी असेल ती रक्‍कम आकारण्यात येईल. 

(ब) मात्र तलाव/जलाडायावर एकापेक्षा अधिक संस्था नोंदणी झाल्या असल्यास त्या संस्थांमध्ये 
न्यूनतम ठेकापेक्षा अधिकतम बोली रक्‍कम बोलणा-या मच्छीमार सहकारी संस्थेस लिलाव पध्दतीने 
मासेमारी ठेका देण्यात येईल. 

(क) तलाव/जलाडायावर नोंदणी झालेल्या संस्थांनी तलावाचा ठेका न घेतल्यास सदर VSR 
जाहिर लिलावाव्दारे संबंधित जिल्हयातील नोंदणीकृत संस्थाना/संघाना मासेमारीसाठी SRI देण्यात 
येईल. 


पृष्ठ १६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


(ड) सदर तलाव/जलाऱय जिल्हयातील कोणत्याही संस्थेने जाहिर लिलावाद्वारे ठेक्याने न 
घेतल्यास Usa ठेका जाहिर निविदेने ठेक्याने देण्यात येईल. 

(इ) एखादया तलाव/जलाऱशयावर कोणतीही मच्छीमार सहकारी संस्था नोदंणीकृत झालेली 
नसेल तर अशा तलावांबाबत ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. 


शास्त्रोक्त पध्दतीने मत्स्योत्पादन घेण्याकरिता १००० हेक्‍टर व त्यावरील जलाडायामध्ये प्रकल्प 
राबविताना मत्स्यव्यवसाय पदवी (B.F.Sc), अथवा पदव्युत्तर पदवीधारक 
(V.F.Sc), मत्स्यव्यवसायातील पदविका (Diploma) तसेच प्राणीशास्त्र पदवीधारक पदव्युत्तर 
(M.Sc), / पदवी (8.9०.) अर्हताधारकास सदर प्रकल्पावर व्यवस्थापक म्हणून नेमणे बंधनकारक 
राहील. 


१४. तलाव ठेका समिती 
a) जिल्हास्तरीय तलाव ठेका समिती (जलक्षेत्र ५०० हेक्‍टर पर्यंतचे तळाव) 
ब) प्रादेशिकस्तरीय तळाव ठेका समिती (जलक्षेत्र ५०० हेक्टर ते १००० हेक्‍टर पर्यंतचे 
OHTA) 

क) आयुकत स्तरीय तलाव ठेका समिती (जलक्षेत्र १०००हेक्टर वरील TSHR) 

ड) महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ- महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळ यांच्या 
कार्यक्षेत्रातील तलाव CFI देताना अध्यक्ष / व्यवस्थापकीय संचालक , महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास 
महामंडळ यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमणूक केलेली समिती जबाबदार राहील. महामंडळास हस्तांतरीत 
केलेले तलाव ई-निविदेने देण्याची कार्यवाही महामंडळच करेल. 


१५. जलाशय /तलाव मधील अपेक्षीत इष्टतम बोटुकली साठवणुक व मत्स्योत्पादन खालील नमुद 
केल्या प्रमाणे राहिल. 


अ. । तलावाचे अपेक्षि इष्टतम बोटुकली | अपेक्षित मत्स्योत्पादन (कि.ग्रा.) 
क्र. | सरासरी साठवणुक 
जलक्षेत्र 
(हेक्‍टर) 
ae] 2 3 8 
० ते २० ५००० प्रति हेक्‍टर १५०० प्रति हेक्टर 
2 | २०ते ६० १,००,०००--२० हेक्‍टर पुढील | 30,000420 हेक्‍टर पुढील 
प्रत्येक हेक्टरसाठी ooo प्रत्येक हेक्टरसाठी ६०० 
३ | ६0 ते २०० १,८०,०००--६०हेक्टर पुढील | ५४,०००--६०हेक्टर पुढील 
प्रत्येक हेक्टरसाठी १००० प्रत्येक हेक्टरसाठी ३०० 


पृष्ठ १६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


8 200 ते ५०० ३,२०,०००--२००हेक्टर पुढील ९६,०००--२००हेक्टर पुढील 
प्रत्येक हेक्टरसाठी Yoo प्रत्येक हेक्टरसाठी १५० 
५ | ५०० ते १००० | ४,७०,०००--५००हेक्टर पुढील ।१,४१,०००--५००हेक्टर पुढील 
प्रत्येक हेक्टरसाठी Yoo प्रत्येक हेक्टरसाठी ७५ 
६ ।१००० ते | ७,२०,०००--१०००हेक्टर पुढील | २,१६,०००--१०००हेक्‍टर पुढील 
२००० प्रत्येक हेक्टरसाठी Yoo प्रत्येक हेक्टरसाठी ७५ 
७ | २००० वरील | १२,२०,०००--२०००हेक्टर पुढील | २,९१,०००--२०००हेक्‍्टर पुढील 
जलाशय प्रत्येक हेक्टरसाठी Yoo प्रत्येक हेक्टरसाठी ७५ 


वरील तक्त्यात नमुद केलेली जलाशय/तलावाची ठेका रक्कमेची गणना करण्याकरीता अपेक्षित 
मत्स्योत्पादनाच्या आधारावर आधारभुत १ % इतकी रक्कम निश्चित करुन प्रतिकिलो मासळीचा दर 
सरासरी रू. ३० /- ग्राहय धरून पुढील सुत्रामध्ये नमुद केल्यानुसार येणा-या ठेका रक्कमेची आकारणी 
करण्यास संबंधीत जिल्ह्याचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय हे सक्षम राहतील. 
सुत्र :- 
तलाव ठेका रक्कम (रु.) तलावाचे क्षेत्र (हेक्टर) x अपेक्षित मत्स्योत्पादन प्रति हेक्टर (किलो) 
प्रतिकिलो मासळीचा बाजारभाव (रु. ३०/- x 9/900, 


तलाव ठेका रक्‍कम (रू.) 
१) ०ते५०० हेक्टर तलाव/जलाऱशयासाठी विनाशुल्क राहिल. 
२) ५००ते १००० हेक्टर तलाव/जलाडायासाठी रु. ६००/- प्रती हेक्‍टर प्रमाणे किंवा 
वरील नमुद सुत्रानुसार ठेक्याची रक्‍कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्‍कम 
आकारण्यात येईल. 
३) १००० हेक्टर वरील तलाव/जलाडयासाठी रु रु. ९००/- प्रती हेक्‍टर प्रमाणे किंवा 
वरील नमुद सुत्रानुसार ठेक्याची रक्‍कम यापैकी जी कमी असेल ती रक्‍कम 
आकारण्यात येईल. 


सदर ठेका रक्‍कम आकारणी करण्याकरिता संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय हे सक्षम प्राधिकारी राहतील. 


१६. तलावठेकासमिती 


समिती व समितीची कार्यकक्षा 
१६.१ राज्यस्तरीय समन्वय समिती 
१. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) अध्यक्ष | तलाव/जलाठायाच्या निर्मितीनंतर मासेमारी हक्‍क 
२. प्रधान सचिव (वित्त) सदस्य । मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे हस्तांतरीत केल्यानंतरही 
३. प्रधान सचिव (वने)सदस्य सदस्य | बर्‍याच वेळा स्थानिक प्रशासनामार्फत मासेमारी करण्यास 
४. प्रधान सचिव (ग्राम विकास) सदस्य प्रतिबंध करण्यात येतो यापुढे असे प्रतिबंध होऊ नये 


पृष्ठ १६ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


५. प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) | सदस्य | यास्तव, राज्यस्तरीय समन्वय समितीच्या पुर्वपरवानगी 
६. प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) । सदस्य | शिवाय अशी कार्यवाही करता येणार नाही. 
७. सचिव (जलसंपदा) सदस्य | तलाव ठेक्याबाबत अंतरविभागीय वाद निर्माण झाल्यास 
८. सचिव (पदुम) सदस्य | असे प्रश्न निवारणासाठी राज्यस्तरीय समन्वय समितीपुढे 
९. व्यवस्थापकीय संचालक,महाराष्ट्र | सदस्य | ठेवण्यात येतील. 
मत्स्योद्योग विकास महामंडळ 
१०. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय सदस्य 
सचिव 
१६.२ SYRIAN तलाव ठेका समिती 
१. आयुक्त मत्स्यव्यवसाय, मुंबई अध्यक्ष | 9) १००० हेक्टरवरील जलाशय निविदा/बोली 


२. उपसचिव/सहसचिव (मत्स्यव्यवसाय), सदस्य द्वारे जलाशय नोंदणी /निर्धारण (नोंदणीकृत) 
(पदुम) मुंबई झालेल्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था 
३.उपसचिव/सहसचिव (जलसंपदा) मुंबई सदस्य | दरम्यान ठेक्याने देणे. 
४. उपसचिव/सहसचिव (वित्त) मुंबई सदस्य | २१००० हेक्टरवरील जलाडायात अपवादात्मक 
५.संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त | सदस्य परिस्थितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य 
मत्स्यव्यवसाय मच्छिमारांना मासेमारीस परवानगी देणे व 
तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्छिमारांच्या 
संख्येची निश्चिती करणे. 
३) १००० हेक्टरवरील VSR मुदतवाढ 
तसेच सवलतीबाबत निर्णय घेणे. 
४) १००० हेक्टरवरील जलाठऱायाचे ठेके रद्द 
करणेबाबत निर्णय घेणे. तसेच, काळ्या 
यादीबाबत निर्णय घेणे. 
महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळास 
हस्तांतरीत करण्यात आलेले WSR ठेके 
ई-निविदेद्वारे देणेबाबतची कार्यवाही महामंडळ 
करेल. 
६. उपनिबंधक (मत्स्य) सहकारी संस्था, सदस्य 
मुंबई 
७. सहाय्यक संचालक (लेखा व वित्त) सदस्य 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालय, 
८. सहआयुक्त मत्स्यव्यवसाय (भूजल), मुंबई | सदस्य 


पृष्ठ १६ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


९. सहाय्यक आयुक्त, मत्स्य (भूजल), आयुक्त | सदस्य 
कार्यालय, मुंबई. सचिव 

१६.३ प्रादेशिकस्तरीय तलाव ठेका समिती 
१. संबंधित प्रादेशिक उपआयुक्त अध्यक्ष | १) yoo ते १००० हेक्‍टर पर्यंतचे जलाशय 


मत्स्यव्यवसाय 


कार्यक्षेत्रानासार तलाव / जलाशयावर नोंदणी 


२. कार्यकारी अभियंता, (जलसंपदा) संबंधित 
क्षेत्र/विभाग 


सदस्य 


/निर्धारण (नोंदणीकृत) झालेल्या मत्स्यव्यवसाय 
सहकारी संस्थाना निविदा/बोली ठेक्याने देणे. 


३. सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 
(संबंधित जिल्हयाचे) 


सदस्य 


2) yoo ते १००० हेक्‍्टरपर्यंतचे जलाशयात 
अपवादात्मक परिस्थितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील 


४. मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी 
(प्रादेशिक उपायुक्त मत्स्यव्यवसाय 
कार्यालय) 


सदस्य 


अन्य मच्छीमारांना मासेमारीस परवानगी देणे व 
तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्छीमारांच्या 
संख्येची निश्चिती करणे. 


३) ५०० ते १००० हेक्‍टरपर्यंतचे जलाडायाच्या 
मुदतवाढ तसेच सवलतीबाबत निर्णय घेणे. 


५. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध (संबंधित । सदस्य 

जिल्हयाचे) 

६. मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी सदस्य 
(संबंधित जिल्हयाचे) सचिव 


४ Yoo ते १००० हेक्‍टरपर्यंतचे जलाडायाचे ठेके 
रद्द करणेबाबत निर्णय घेणे. तसेच, काळ्या 
यादीबाबत निर्णय घेणे. 


१६.४ जिल्हास्तरीय तलाव ठेका समिती 


१. सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय | अध्यक्ष 
(संबंधित जिल्हयाचे) 

२. क्षेत्रिय उप अभियंता, जलसंपदा | सदस्य 
विभाग 

३. सहाय्यक निबंधक (दुग्ध) सदस्य 
४.मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी । सदस्य 
५. अध्यक्ष, संबंधित जिल्हा मत्स्य संघ | सदस्य 
६. सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास | सदस्य 
अधिकारी सचिव 


१) ५०० हेक्‍टरपर्यंतचे तलाव कार्यक्षेत्रानुसार 
विनामुल्य अथवा लिलाव पध्दतीने अथवा निविदा 
प्रक्रियेद्वारे ठेक्याने देणे. 

2 Yoo हेक्‍्टरपर्यंतचे तलावात अपवादात्मक 
परिस्थितीत तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य मच्छीमारांना 
मासेमारीस परवानगी देणे व तलाव क्षेत्राबाहेरील अन्य 
मच्छीमारांच्या संख्येची निश्चिती करणे. 

३) ५०० हेक्‍टरपर्यंतचे तलावाची मुदतवाढ तसेच 
सवलतीबाबत निर्णय घेणे. 

४) ५०० हेक्‍्टरपर्यंतचे तलावाचे तलाव ठेके रद्द 
करणेबाबत निर्णय घेणे. तसेच, काळ्या यादीबाबत 
निर्णय घेणे. 


पृष्ठ १६ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


सर्व तळाव ठेका समित्यांनी तलाव ठेका देण्याची कार्यवाही १ जुले पुर्वी पुर्ण होईल याची दक्षता 
घ्यावी. काही परिहार्य कारणाने अथवा प्रशासकीय कारणाने ठेका देण्यास विलंब होत असल्यास यासाठी 
प्रचळीत पध्दती नुसार तात्पुरते मासेमारी परवाने देऊन अशा तलावात मत्स्योत्पादन घेण्यात यावे. 


१७ तलाव/जलाडाय जाहिर निविदेने ठेकयाने देण्याची प्रक्रिया. 


१७.१ तलाव/जलाठय ठेका देताना, ठेकेदार/संस्था/संघ यांच्या पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे 
राहतील. 


अ संस्था ही भुजलाशयीन मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था म्हणून नोंदणी /निर्धारण (नोंदणीकृत) झालेली 
असावी. 

ब) संस्था/संघ तलाव ठेक्याने देण्याच्या वेळी बंद अथवा अवसायनात नसावे. 

क) संस्था/संघ/खाजगी ठेकेदार मत्स्यव्यवसाय विभागाचे कसल्याही प्रकारचे थकबाकीदार नसावे. 

ड) मच्छीमार संस्था/ मच्छीमार संघ यांनी अद्ययावत लेखापरिक्षण अहवाल सादर करणे बंधनकारक 
आहे. 

इ) तलाव ठेका रक्‍कम व तलाव ठेका अनामत रक्कम अशी मिळून होणारी एकत्रित रक्‍कम ही 
संस्थेच्या/संघाच्या बँक खात्यात जमा असावी व असे बँकेचे दस्तऐवज निविदा/ बोलीवेळी सादर 
करणे बंधनकारक राहिल. 

फ) एखादी नियोजित संस्था अर्जदार असेल तर अशा संस्थांची मागणी विचारात घेण्यात येणार नाही. 


१७.२ निविदा/ बोली धारक मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था असल्यास 


(अ) संस्था नोंदणी /निर्धारण (नोंदणीकृत) प्रमाणपत्र 
(ब) गत तीन वर्षाचे लेखापरिक्षण व ताळेबंद (सनदी अथवा प्रमाणित लेखापाळाकडून प्रमाणित). 
( 


(क) संस्थेचे लेखापरिक्षण हा किमान "क" वर्ग असावा. 

ड) संस्था अवसायनात अथवा बंद करणेबाबत कोणतीही कार्यवाही सुरु नसावी. 

(ई) संस्था मत्स्यव्यवसाय विभागाची थकबाकीदार नसावी. 

(फ) तळाव/जलाडायाची ठेका रक्‍कम व अनामत रक्‍कम संस्थेच्या बँक खात्यावर जमा असणे 
बंधनकारक आहे. 


१७.३ संस्थेच्या प्रत्येक सभासदाने त्याचे बँकेत खाते उघडलेले असणे बंधनकारक आहे अशा खात्यास 
आधारकार्ड जोडणी आवश्‍यक आहे व याची यादी संबंधित सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवर्षी 
सादर करणे बंधनकारक आहे. 


मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्थेने तळाव ठेका घेतल्यानंतर मासेमारी करणाऱ्या सर्व सभासदांची 
यादी आधारकार्ड जोडणी केलेल्या बँक खात्याच्या तपशीळासह सादर करावी. 


पृष्ठ १६ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


तलावात/जलाडायात मासेमारी करणारे मच्छीमार/ सभासद/ व्यक्‍ती यांना देय असलेला 
मोबदला (मराई इ.) हा रोखीने न देता थेट बँक खात्यात (संयुक्‍त खाते- मच्छीमार व त्याची पत्नी) 
डी.बी.टी. व्दारे वर्ग करण्यात यावा. 
१७.४ प्रथम उच्चतम बोली सादर करणाऱ्या मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था / मत्स्यव्यवसाय सहकारी 
संघ निविदाधारकास तलावाचा ठेका देण्यात यावा. 


१७.५ सदर उच्चतम बोली धारकाने निविदा मंजुर झाल्याचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासुन आठ दिवसाच्या 
आत ठेकक्‍्याची पुर्ण वार्षिक रक्‍कम व अनामत रक्कम तसेच वार्षिक इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणुक / 
संचयनाची आगाऊ रक्‍कम भरणा करणे बंधनकारक राहील. 


१७.६ सदर ठेका व अनामत तसेच वार्षिक इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणुक /संचयनाची आगाऊ 
रक्‍कम उच्चतम निविदा/बोली धारकाने विहित मुदतीत भरणा न केल्यास त्याची निविदा रद्द करुन त्याची 
बयाना रक्‍कम शासन जमा करण्यात येईल व त्यांना ६ वर्षाकरीता काळया यादीत टाकण्यात येईल. 


१७.७ तदनंतर द्वितीय उच्चतम निविदा/बोळी धारक जर प्रथम उच्चतम निविदा/बोली देकाराऐवढी 
रक्‍कम भरणा करण्यास तयार असल्यास त्याला जलाड्ायाचा ठेका देण्यात येईल व त्यांनी ठेका रक्‍कम 
व अनामत रक्कम निविदा मंजुर झाल्याचे आदेशा प्राप्त झाल्यापासुन आठ दिवसाच्या आत भरणा करणे 
बंधनकारक राहील. 


१७.८ उच्चतम निविदाधारक अथवा द्वितीय उच्चतम निविदाधारक यांनी ठेका रक्‍कम व अनामत रक्‍कम 
भरणा न केल्यास नव्याने निविदा/बोली काढण्यात येतील. 


१७.९ तळाव/जलाऱायाकरीता एका वर्षात कमाल तीन वेळा निविदा/बोळली मागविण्यात येतील तरीही 
प्रतिसाद न मिळाल्यास सदर As ASR इच्छूक मच्छिमारांना मासेमारीकरिता मत्स्यव्यवसाय 
विभागामार्फत विहित पध्दतीने व शासकीय दराने मासेमारी परवाना अदा करण्यात येतील. 


१७.१० पुढील वर्षी ठेका रक्‍कम भरण्यासाठी ३० एप्रिल हा अंतिम दिनांक राहिल. या अंतिम 
दिनांकापर्यंत पुढील वर्षाची ठेका व इष्टतम मत्स्यबोटुकली साठवणुक /संचयनाची आगाऊ रक्‍कम न 
भरल्यास तलाव ठेका रक्‍कम ३० जून पर्यंत तलाव ठेका रक्कमेच्या दरमहा २०% दंडनीय व्याज भरणा 
करुन घेण्यात येईल. त्यानंतर आळेळली dard ठेका रक्‍कम कोणत्याही परिस्थितीत स्विकारली जाणार 
नाही व संबंधित तलाव ठेका सक्षम प्राधिकाऱ्याच्या मंजूरीने रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


१८. संबंधित तलाव/जलाशय मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था / संघ ठेकेदाराने त्या जलाशयावर 
नोंदणी /निर्धारण (नोंदणीकृत) झालेल्या इतर अन्य संस्थेच्या सभासदांना व स्थानिक मच्छीमारांना 
मासेमारी करु देणे बंधनकारक राहिल. याबाबत प्रश्न उद्भवल्यास त्याचे निराकरण संबंधित सहाय्यक 
आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांनी करावे. तलळाव/ जलाशयातील मत्स्योत्पादनाची मालकी ही संबंधित तळाव 
ठेकेदाराची असेल. यासाठी मच्छीमाराने पकडलेली मासळी (मासे,कोळंबी ई.) हे ठेकेदार संस्थेस देणे 
बंधनकारक राहील. स्थानिक मच्छिमारांना /सभासदांना रोजगार मिळेल याची खात्री करणे याची 


पृष्ठ १६ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


जबाबदारी संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. तसेच, ठेकेदाराने २०० 
हे. जलक्षेत्रापर्यंत १०० किलो व तदृनंतरचे क्षेत्रासाठी प्रति जलाशय २०० किलो जीवंत प्रजनक साठा 
विभागास विनामुल्य उपलब्ध करून द्यावा. 


१९. मत्स्यबोटुकली/कोळंबी बीज संचयनासाठी जलाऱशय/तलावांमध्ये योग्य प्रकारे संचयन करण्यात 
येत असल्याची खात्री करण्याची जबाबदारी संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांची राहील. 
ठेका कालावधी संबंधित ठेकेदार मत्स्यबोटुकळी संचयन आवश्‍यक प्रमाणात करीत नसेल किंवा 
मत्स्योत्पादनाचे अहवाल दरमहा संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय कार्यालयास 
सादर करत नसतील तसेच तलाव ठेका करारपत्राचा भंग केल्याचे आढळून आल्यास असा ठेका रद्द 
करण्याचे अधिकार संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यास राहतील व अशा संबंधित ठेकेदारास पुढील ६ वर्षाकरीता 
काळया यादीत टाकण्यात येईल. 


२०. विहित करारपत्र करुन देणे संबंधित मत्स्यव्यवसाय सहकारी संस्था/मत्स्यव्यवसाय सहकारी संघ 
यांना बंधनकारक राहील. असा करारनाम्याचा मसुदा आयुक्‍त कार्यालयाने शासनाच्या धोरणानुसार 
निश्चित करुन जिल्हा कार्यालयास दयावा. मच्छीमार संस्था/ मच्छीमार संघ यांना रु. २००/- व शासन 
वेळोवेळी ठरविल त्या मुद्रांक शुल्काच्या स्टॅम्प पेपरवर करारपत्र करणे बंधनकारक राहिल. तसेच 
मच्छीमार संस्था /मच्छीमार संघ यांनी प्रतिवर्षी लेखापरिक्षण/ आयकर विवरण प्रमाणपत्र सादर करणे 
करून संबंधित जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांना दरवर्षी ३० जून पर्यंत 
लेखापरिक्षण/आयकर विवरण प्रमाणपत्र सादर करणे अहवाल सादर करणे बंधनकारक राहील. 
(उदाहरणार्थ:- जून २०१९ पर्यंत ठेके निश्चित करताना सन २०१८-१९ चा लेखापरिक्षण अहवाल प्राप्त 
झाला नसल्यास लगतच्या वर्षाचा म्हणजे सन २०१७-१८चा लेखापरिक्षण अहवाल) 


२१. जलाठाय/तलाव ठेका अनामत रक्कम ही निर्धारित केलेल्या जळाठय/तळाव ठेका रक्कमेच्या 
अथवा निविवदेद्वारे निश्चित केलेल्या ठेका रक्कमेच्या ५०% किंवा कमीत कमी पंधरा हजार यापैकी जी 
अधिक असेल ती राहील. सुरक्षा अनामत रकमेचा भरणा रोख दर्शनी हुंडीद्वारेकरावा. 


२२. ठेकेदार मच्छीमार संस्था/ मच्छीमार संघ यांनी Sea AS ठेका करारपत्रातील अटी शर्ती 
त्यांना बंधनकारक राहतील. 


२३. ठेकेदार संस्थेने त्यांचेकडीळ तळाव/जलाऱय अन्य कोणासही उपठेक्याने दिळा तर सदर 
तळावाचा/जलाडऱायाचा ठेका मुदतीपुर्व रद्द करण्यात येईल व त्यांना पुढील सहा वर्षाकरिता काळया 
यादीत टाकण्यात येईल असे अधिकार संबंधित तळाव ठेका समितीस राहतील. 


२४. ठेक्याने देण्यात आलेल्या मच्छीमार सहकारी संस्थाचा विकास होऊन मत्स्योत्पादनात वाढ होणे 
करीता CRIM देण्या आलेला तलावासाठी, आर्थिकदृष्ट्या भागीदारी म्हणुन सहभाग घ्यावयाचा 
असल्यास संबंधित मच्छीमार सहकारी संस्था व आर्थिक गुंतवणुकदार यांच्यामध्ये पी.पी.पी.च्या किंवा 
तत्सम तत्वावर होणारा सामंजस्य करार तलाव ठेका मिळाल्यापासून ३ महिन्यांच्या आत संयुक्‍त करार 


पृष्ठ १६ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


(SIS व्हेनचर) सक्षम तलाव ठेका समितीच्या / शासन मान्यतेने करणे आवश्‍यक राहील. सदर 
करारापोटी ठेका रकमेच्या २०% अधिकची रक्कम प्रतिवर्षी करार करणाऱ्या मच्छीमार सहकारी संस्था 
यांचेकडुन घेण्यात येईल. मासेमारी ठेका परस्पर उपठेक्याने दिल्यास मत्स्यव्यवसायी सहकारी संस्थांचा 
ठेका मुदतपुर्व रद्द करण्यात येईल. 


२५. तलाव/जलाठाय प्रकरणी ठेका प्रक्रिया पार पाडण्यास संस्था/निविदाधारक यांनी काही अडथळा 
निर्माण केल्यास अथवा निविदेच्या/तसेच तलाव ठेका करारपत्राच्या अटी aria भंग केल्यास सदर 
संस्था यांना पुढील सहा वर्षाकरिता काळया यादीत टाकण्यात येईल. 


२६. ठेका कालावधी मध्ये जलाशय/तलावामध्ये इष्टतम मत्स्यबोटुकली संचयन करणे बंधनकारक 
राहील. इष्टतम मत्स्यबोटुकली संचयन न केल्यास सक्षम तलाव ठेका समिती असा ठेका रद्द करेल. 
संचयन केलेली मत्स्यबोटुकलीची आकडेवारी व त्यापासून निर्धारित केलेल्या अपेक्षित मत्स्य उत्पादन 
व उत्पादीत मासळीची विक्री व्यवहार याचा ताळमेळ असणे आवश्‍यक आहे. मत्स्य बोटुकली/कोळंबी 
बीज संचयनासाठी जलाशय/तलावामध्ये योग्य प्रकारे संचयन करण्यात येत असल्याची खात्री करण्याची 
जबाबदारी संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांची राहिल. 


२७. तलाव ठेका मुदतवाढ:- 
मत्स्यव्यवसायाकरिता तलाव ठेक्याने दिलेल्या काळावधीत खालीलप्रमाणे विविध कारणास्तव 
मुदतवाढ देण्यात येईल. 


अवर्षणामुळे मुदतवाढ:- 
तलाव / जलाशयात HATA खाली पाणी अडीच मिटरपेक्षा खाली खोल गेले तर अवर्षण 

मानले जाते. HAGA खाली पाणी तलावात शिल्लक असते. त्यात मृत पाणी साठा (Dead water stock) 
असतो. ते मासे जिवंत राहण्यास प्रभावी असते. जर पाण्याची पातळी कॅनल ळेवलच्या खाळी अडीच 
मिटरपेक्षा खाळी खोल गेली असेल तेव्हा तलाव सुकला आहे असे गृहित धरुन तलाव अवर्षणग्रस्त 
ठरविण्यात येईल. सध्यस्थितीत तळाव/जलाडायातील पाण्याची पातळी मृतसाठयापेक्षा अवर्षण 
झाल्यास तलाव ठेकेदारास विहित तळाव ठेका लगतच्या वर्षात विनामुल्य मुदतवाढ देण्यात येईल 
तसेच, तळाव ठेक्याचे शोवटचे वर्ष असल्यास पाच वर्षानंतर एक वर्षाची विनामुल्य मुदतवाढ देण्यात 
येईल. तथापि बदलत्या व अनिश्चित हवामानामुळे अशी अवर्षणाची परिस्थिती वारंवार उद्भवते. यामुळे 
प्रदिर्घ परिस्थितीत तलाव ठेकेदाराचे अतिरिक्‍त नुकसान टाळण्याकरिता आवर्षणाच्या मुदतीत सलग 
जास्तीत जास्त ३ वर्ष विनाशुल्क मुदतवाढ देण्यात येईल. अशी मुदतवाढ देण्याकरिता संबंधित तलाव 
ठेका समिती सक्षम राहिल. 
अटी शार्ती व कार्यपध्दती- 

(अ) ज्यावर्षी १ जानेवारी पुर्वी तलावाची पातळी तलावाच्या कॅनलच्या पाणी पातळीपेक्षा म्हणजेच मृत 

साठयापेक्षा २.५ मीटर खाली खोल जाईल असा AS TSR मत्स्योत्पादनाच्या दृष्टीकोनातून 

अवर्षणग्रस्त असेल. 


पृष्ठ १६ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


(ब) पाणी पातळीचे प्रमाणपात्र ज्या विभागाचा तलळाव/जलाडायाची मालकी आहे अशा संबंधित विभाग 
जसे पाठबंधारे विभाग/जलसंपदा/जलसंधारण इत्यादि विभागाचे कार्यकारी अभियंता यांचे 
प्रमाणपत्र प्राप्त करुन घेण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असेल. 

(क) अवर्षणग्रस्त तळावाचे/जलाऱायाचे सर्वेक्षण सहाय्यक आयुक्‍त कार्यालयामार्फत करण्यात येऊन 
पाणी पातळी प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण अहवाल यासह प्रस्ताव संबंधित तलाव ठेका समितीस सादर 
करण्याची जबाबदारी जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त कार्यालयाची असेल. सदर कार्यवाही १ 
जानेवारी पुर्वी पुर्ण करावी. 

(ड) जर मुदतवाढीच्या पुढील वर्षात पुन्हा अवर्षण झाल्यास पुनश्च वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी अशी 
मुदतवाढ जास्तीत जास्त सलग तीन वर्षे देण्यात यावी. 

(इ) ठेका मुदतवाढ मागणी करणारे तलाव ठेकेदार/संस्था मत्स्य विभागाची थकबाकीदार नसावी. 


२८. अतिवृष्टीमुळे मुदतवाढ 

तलाव / जलाडायाच्या सांडव्यावरुन सलग १२ तासा करीता go से.मी. पाणी वाहल्यास 
अतिवृष्टीग्रस्त म्हणून तलाव ठेका माफी करताना १ वर्षाच्या तलाव ठेका रक्कमेच्या ५०% रक्‍कम 
लगतच्या वर्षात संस्था/ठेकेदार यांच्याकडून स्विकारण्यात येईल. तथापी बदलत्या हवामानामुळे 
अतिवृष्टीची परिस्थिती वारंवार उदभवू शकते. याकरिता वस्तूनिष्ठ तलाव ठेका मुदतवाढ देण्याकरीता 
अतिवृष्टीच्या परिस्थितीनुसार जेवढे वर्ष अतिवृष्टी होईल तेवढी वर्ष अतिवृष्टीच्या लगतच्या वर्षात 
जास्तीत जास्त ३ वर्ष विनाशुल्क मुदतवाढ देण्यात येईल. अशी मुदतवाढ देण्याकरिता संबंधित तलाव 
ठेका समिती सक्षम राहिल. 

अटी शर्ती व कार्यपध्दती 

(अ) TOMA WSN सांडव्यावरुन/भिंतीवरुन सलग बारा तासांकरिता ६० से.मि. पाणी 

वाहिल्यास असा तलाव/जलाडशाय मत्स्यव्यवसायाच्या दृष्टीकोणातून अतिवृष्टीग्रस्त असेल. 

(ब) पाणी पातळीचे प्रमाणपात्र ज्या विभागाचा तळाव/जलाठऱयाची मालकी आहे अडा संबंधित 

विभाग जसे पाठबंधारे विभाग/जळलसंपदा/जलसंधारण इत्यादि विभागामार्फत प्राप्त करुन 

घेण्याची जबाबदारी संबंधित ठेकेदाराची असेल. 

(क) अतिवृष्टीग्रस्त तलावाचे/जलाऱायाचे सर्वेक्षण सहाय्यक आयुक्त कार्यालयामार्फत करण्यात 

येऊन पाणी पातळी प्रमाणपत्र, सर्वेक्षण अहवाल यासह प्रस्ताव संबंधित तलाव ठेका समितीस 

सादर करण्याची जबाबदारी जिल्हयाचे सहाय्यक आयुक्‍त कार्यालयाची असेल. सदर कार्यवाही 

१ जानेवारी पुर्वी पुर्ण करावी. 

(ड) जर मुदतवाढीच्या वर्षात पुन्हा अतिवृष्टी उदभवल्यास पुनश्च वरीलप्रमाणे कार्यवाही करावी. 

अशी मुदतवाढ जास्तीत जास्त सलग ३ वर्ष देण्यात यावी. 

(इ) ठेका मुदतवाढ मागणी करणारे तलाव ठेकेदार/संस्था मत्स्य विभागाची थकबाकीदार 

नसावेत. 


पृष्ठ १६ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


२९. तलाव ठेकेदारास ठेका देण्यास अपरिहार्य कारणास्तव विलंब झाल्यास देण्याची ठेका मुदतवाढ- 


शासन निर्णयानुसार तलाव ठेकेदारास मासेमारी करण्याकरिता ५ वर्षाचा कालावधी मिळणे 
आवश्यक आहे. तलाव ठेक्याने देण्याची कार्यवाही दिनांक १ जुलैपुर्वी पुर्ण होणे अपेक्षित आहे. परंतू 
अपरिहार्य कारणास्तव प्रथम वर्षाचा ठेका मिळण्यास तीन महिने किंवा त्यापेक्षा जास्त उशिर झाल्यास 
ठेका कालावधी ५ वर्षापेक्षा कमी होत असल्यास संबंधित मच्छिमार संस्था /ठेकेदार यांना तलाव ठेका 
कार्यालयीन आदेश दिल्यापासून ५ वर्षाचा ठेका कालावधी राहील. तसेच पाच वर्षाचा ठेका कालावधी 
ज्या तारेखस पूर्ण होईल त्या तारखेपासून दिनांक ३० जून पर्यंतचा उर्वरित कालावधीसाठी त्या प्रमाणात 
वार्षिक ठेका आकारण्यात येईल. प्रथम वर्षीचा ठेका मिळण्यास Sale होऊन ३ महिने किंवा त्यापेक्षा कमी 
कालावधी वाया गेल्यास तेवढया कालावधीची रक्‍कम पाचव्या वर्षाच्या ठेका रक्कमेतून कमी करण्यात 
यावी व तलाव ठेक्याची विहित मुदतीत कालावधी पुर्ण होऊन त्या तारखेस ठेका संपुष्टात येईल. 


३०. जलाऱशय/तलाव यांच्या ठेका रक्‍्कमेद्वारे प्राप्त होणाऱ्या महसुलामध्ये खालीलप्रमाणे विभागातंर्गत 
विभागणी करण्यात यावी. 


३०.१ जलसंपदा विभागाने ५०%, मत्स्यव्यवसाय विभाग ३०% अशी विभागणी करुन महसूल 
एकत्रित निधीमध्ये त्या त्या विभागाच्या जमा ळेखाशिर्षाखाळी जमा करण्यात यावा व उर्वरित २०% निधी 
हा मत्स्यव्यवसाय विभागाकडे असलेल्या जलाडय/तलावाच्या विकासासाठी वापरण्यात येईल. 


३०.२ जलाशय/तलाव ठेका रक्कमेतून एकूण प्राप्त होणाऱ्या महसुलामधून मत्स्यव्यवसाय 
विभागाकडे राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या २०% निधीमधुन जलाडायाच्या ठिकाणी मुलभूत सुविधा जसे 
TOR पोहोच रस्ता तयार करणे, पकडलेली मासळी उतरविण्यासाठी पकटी बांधणे, शासकीय 
मत्स्यबीज केंद्रातील दुरुस्ती करणे, मत्स्यबीज उत्पादन, तलावाचे मासेमारीचे सर्वेक्षण, सांख्यिकी 
माहिती गोळा करणे, Teas SRI गेला नसल्यास चोरीने होणाऱ्या मासेमारीस प्रतिबंध करणे यासाठी 
कंत्राटी पध्दतीने कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करणे इ.बाबींसाठी मत्स्यव्यवसाय विभागामार्फत खर्च करण्यात 
येईल. याप्रमाणे प्राप्त होणाऱ्या २०% निधी हा संबंधित सहाय्यक आयुक्त यांच्या नावे असलेल्या 
राष्ट्रीयकृत बँकेच्या खात्यामध्ये जमा करण्यात येईल. असा जमा होणारा निधी शासनाने विहित केलेल्या 
पध्दतीनुसार खर्च करण्याकरिता आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य स्वतंत्र निकष निश्चित करतील. 
जलाशय/तळाव विकासासाठी राखीव ठेवण्यात येणाऱ्या निधीची आकडेवारी शासनास आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय वेळोवेळी सादर करतील. सदर निधीमधुन केलेल्या कामांचा तपशिल हा शासनास सादर 
करतील. 


३१. सदर शासन निर्णयान्वये ज्या तळाव / जलाडायाचा ठेका देण्यात येईल त्यास सर्व तलाव / 
TORR झासन निर्णय क्र. मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.९८/पदुम १३ दि. १७ ऑक्टोबर २०१६ व शासन 
निर्णय क्र. मत्स्यवि -२०१६ /प्र. क्र. ९८/पदुम - १३, दि. ०९ मार्च २०१८ अन्वये जाहिर केलेले "पिंजरा 
पध्दतीने मत्स्यसंवर्धन" करण्याबाबतचे धोरण लागू राहील. 


पृष्ठ १६ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


३२. जे तलाव काही कारणास्तव (न्यायालयीन प्रविष्ठ प्रकरणे) ठेक्याने गेलेले नाहीत त्यामध्ये 
अवैधरित्या होणारी मासेमारी / चोरी होऊ नये यासाठी सक्षम प्राधिकाऱ्यांमार्फत/ सहाय्यक आयुक्‍त 
मत्स्यव्यवसाय (तांत्रिक) यांनी स्थानिक मच्छींमारांना रोजगार देण्याच्या दृष्टीने मासेमारी परवाना 
देण्याची कार्यवाही करण्यात येईल. 


३३. तलाव/जलाडऱय ठेक्याच्या अनुषंगाने उद्भवणाऱ्या वादासंदर्भात दाद मागण्याकरिता संबंधितास 
खालीलप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याकडे अपिल तसेच पुर्नरिक्षण दाखल करण्याची संधी उपलब्ध राहील. 
मात्र अपील/पुर्नरिक्षण अर्जावर एकदा घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. 


(अ) १००० हेक्‍टरपर्यंतचे तलाव/जलाडऱाय संदर्भात आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय हे अपिलीय प्राधिकारी 
राहतील व सचिव (पदुम) हे पुर्नविलोकन प्राधिकारी राहतील. 


(ब) १००० हेक्टरवरील GH संदर्भात सचिव (पदुम) हे अपिलीय प्राधिकारी राहतील व मा.मंत्री 
मत्स्यव्यवसाय हे पुर्नविळोकन प्राधिकारी राहतील. 


३४. अपिलार्थी यांच्यासाठी अपिळ दाखळ करावयाचा कालावधी हा ९० दिवसांचा राहील, तसेच 
याबाबतचे पुर्नविळोकन करावयाचे झाल्यास यासाठीचा कालावधी go दिवसांचा राहील. 


हे आदेश जलसंपदा विभागाच्या सहमतीने व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४४/सिं.व्य (A/a, दिनांक 
२६/०५/२०१७ रोजी दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२२५१६१४३६७९०१ असा आहे. हा AST 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Anoop Kumar 


DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture and ADF 


Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=257f78acf3ca20d9e91d7a73a76aa0240463e4aafdd4d13de 
U 68918dc20bad8e6, 


serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b530ff71 


7c8e39c09d06b394e02b, cn=Anoop Kumar 
Date: 2019.02.25 16:17:08 +05'30' 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव 

२. मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

३. मा. उपमुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 

४. सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य 

६. अप्पर मुख्य सचिव (महसूल) मंत्रालय, मुंबई ३२ 
७. प्रधान सचिव (वित्त) मंत्रालय मुंबई ३२ 


पृष्ठ १६ पैकी १५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मत्स्यवि २०१६/प्र.क्र.१७१/पदुम १३ 


८. प्रधान सचिव (वने) मंत्रालय मुंबई ३२ 
९. प्रधान सचिव (ग्रामविकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 


१ 
११ 
१२ 
१३ 


छठ 


qs. 
१५. 
१६. 
१७. 
१८. 
१९. 
२०. 
२१. 
२२. 
२३. 
२४. 


२ & 


ae 


२६. 
२७. 
२८. 
२९. 
३०. 
३१. 
३२. 
३३. 


२४ 
34 


.सचिव (सहकार) मंत्रालय मुंबई 32 

.प्रधान सचिव (आदिवासी विकास) मंत्रालय मुंबई ३२ 

.प्रधान सचिव (सामाजिक न्याय) मंत्रालय मुंबई ३२ 

.सचिव (जलसंपदा) मंत्रालय मुंबई ३२ 

सचिव (लक्षेवि) मंत्रालय मुंबई ३२ 

आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

आयुक्‍त सहकार पुणे 

सर्व विभागीय आयुक्‍त 

सर्व जिल्हाधिकारी 

सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हा परिषद 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र मत्स्योदयोग विकास महामंडळ, मुंबई 
सर्व आयुक्‍त महानगरपालिका 

कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र कृष्णाखोरे विकास महामंडळ सिंचन भवन पुणे 
कार्यकारी संचालक, महाराष्ट्र गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद 
कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, नागपूर 

. कार्यकारी संचालक महाराष्ट्र तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगाव 
कार्यकारी संचालक, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ ठाणे 

सर्व उपायुक्त, मत्स्यव्यवसाय 

सर्व विभागीय सहआयुक्त निबंधक सहकारी संस्था 

उपनिबंधक सहकारी संस्था (मत्स्य) आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय यांचे कार्यालय, मुंबई. 
सर्व जिल्हा सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था (दुग्ध) 

सर्व सहाय्यक आयुक्‍त मत्स्यव्यवसाय 

सर्व सहाय्यक मत्स्यव्यवसाय विकास अधिकारी 

महालेखापाल (लेखापरिक्षक / लेखा अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

. वित्त विभाग (व्यय २) मंत्रालय मुंबई ३२. 

. निवड नस्ती. 


पृष्ठ १६ पैकी १६ 


